महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक 
पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, 
पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई यांच्याकरीता 
पोळीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी 
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादीत विभागीय 
परीक्षा-२०१७. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पोळीस-१११६/प्र.क्र.३४१/पोल-५अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०१७ 


वाचा :- 
शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांकः पोलीस-१११६/प्र.क्र.३४१/पोल-५अ, 
दि.१४/६/२०१७ 

शासन शुद्धीपत्रक :- 


महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील ३२२ पदांच्या भरतीकरीता 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक qo सप्टेंबर, २०१७ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक 
मर्यादीत विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा-२०१७ घेण्यात येत असल्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या गृह 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पोळीस-१११६/प्र.क्र.३४१/पोल-५अ, दि.१४ जून, २०१७ मधील परिच्छेद 
क्र.५.३.१ खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :- 

५.३.१ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई या 
पदावर नियमित नियुक्तीच्या दिनांकापासून दिनांक १ जानेवारी, २०१७ रोजी खालीलप्रमाणे किमान 
नियमित सेवा पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे :- 

(१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 
- ४ वर्षे नियमित सेवा. 

(२) महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण किंवा 
महाराष्ट्र शासनाने एच.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता, san उमेदवारांच्या 
बाबतीत-५ वर्षे नियमित सेवा. 

(३) महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण किंवा 
महाराष्ट्र शासनाने एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता, अज्ञा उमेदवारांच्या बाबतीत 
-६ वर्षे नियमित सेवा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पोळीस-१११६/प्र.क्र.३४१/पोल-५अ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०६१९१७४२२५९४२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by V. M. Bhat 


V M DN: c=IN, o=Government Of 

e e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6 


725ca46fb267 1d1da08208cfdd6677fa 
B h a T cOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.06.19 17:40:54 +05'30' 
(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


